महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्डास निधी 
वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-सकबो-२०२०/प्र.क्र.२५/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक -१२ नोव्हेंबर, २०२०. 

वाचा :- 

१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२०. 

२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.४ मे, २०२०. 

३. शासन निर्णय समक्रमांक दि.२ जून, २०२०. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्डातील निवृत्ती वेतन धारकांचे निवृत्तीवेतनावरीळ खर्चासाठी मागणी 

क्र.एक्स-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ०२ समाजकल्याण १०२, बाल कल्याण (02) (०४) महाराष्ट्र 
राज्य समाजकल्याण मंडळाला सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ बी ९४२) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या 
लेखाशीर्षाखाळी सन २०२०-२१ या अर्थसंकल्पीय वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत ₹५५०.५३ लक्ष पैकी शिल्लक 
₹३९५.५३ लक्ष मधून ₹१२०.२६ लक्ष (अक्षरी रुपये एक कोटी वीस लक्ष सव्वीस हजार फक्त) इतका निधी या 
शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करण्याची दक्षता सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई यांनी घ्यावी. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८२/व्यय-६, दि.११.११.२०२० अन्वये त्या 
विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१११२१५५२३८०५३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. RAVINDRA 
SITARAM JARAND 


(र. सि. जरांडे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई-७१ 
महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

४. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

५. after a लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर 

८. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. निवड नस्ती, का-१०. 


